जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) 
मधीळ “उर्जा” या विकास क्षेत्राचा 
समावेश गाभा क्षेत्रात करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : डीएपी १०२३/प्र.क्र.२३३/का.१४८१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक - १८ ऑगस्ट, २०२३ 


वाचा- 
नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-डिएपी-१०१५/प्र.क्र.४८/का.१४८१, दिनांक ३०/०३/२०१५ 


प्रस्तावना :- 


नियोजन विभागाच्या दिनांक ३०/०३/२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये जिल्हा वार्षिक योजना 
(सर्वसाधारण) अंतर्गत विकास क्षेत्रांची गाभा व बिगर गाभा क्षेत्रामध्ये विभागणी करण्यात आलेली आहे. 
जिल्हा वार्षिक योजनांतर्गत जिल्हयास मंजूर करण्यात आलेला निधी हा गाभा क्षेत्रासाठी २/३ तर 
बिगर गाभा क्षेत्रासाठी १/३ या प्रमाणात ठेवण्यात येतो. जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत 
विविध क्षेत्रांना अनुदान वितरीत करण्यात येते. सर्वसामान्य नागरीकांच्या उर्जा क्षेत्राशी निगडीत 
मुलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी या क्षेत्राला भरीव निधीची आवश्‍यकता आहे. सद्यस्थितीत उर्जा विकास 
व अपारंपारीक उर्जा विकास हे बिगर गाभा क्षेत्रात येत असल्याने या क्षेत्राला उपलब्ध असणारा वाव व 
उपलब्ध होणारे अनुदान हे मर्यादित स्वरुपाचे आहे. तसेच या क्षेत्राला निधी उपलब्ध करुन देताना 
तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. उर्जा विभागाच्या मर्यादित निधी उपलब्धतेमुळे 
पायाभूत सुविधा उपलब्धतेसाठी व देखभाल दुरुस्तीसाठी अडचणी येत आहेत. वारंवार विज खंडीत 
झाल्याने कृषी उत्पादन व उत्पन्नाची मोठी हानी होऊन शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होते. उर्जा क्षेत्राचा 
समावेडा बिगर गाभा क्षेत्रामधून गाभा क्षेत्रामध्ये केल्यास उर्जा क्षेत्रास अधिकचा निधी उपलब्ध होऊ 
शकतो तसेच सदरच्या अधिक निधीचा विनियोग उर्जा विभागाच्या पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण 
करण्यासाठी करता येणे शक्य होईल. ही बाब विचारात घेता जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) 
मधील उर्जा हे विकास क्षेत्र बिगर गाभा क्षेत्र ऐवजी गाभा क्षेत्र मध्ये समाविष्ट करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गतच्या बिगर गाभा क्षेत्रामधील “उर्जा” या विकास 
क्षेत्राचा समावेश “बिगर गाभा क्षेत्र” ऐवजी “गाभा क्षेत्र” मध्ये करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत 
आहे. त्यानुसार जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत विकास क्षेत्रांची सुधारीत विभागणी 
खालीलप्रमाणे राहील. 


झासन निर्णय क्रमांकः डीएपी १०२३/प्र.क्र.२३३/का.१४८१ 


गाभा क्षेत्र (Core Group) बिगर गाभा क्षेत्र (Non-core Group) 
कृषी व संलग्न सेवा उद्योग व खाण 
ग्राम विकास परिवहन 
सामाजिक व सामुहिक सेवा सामान्य सेवा 
पाटबंधारे व पूर नियंत्रण सामान्य आर्थिक सेवा 
र्जा 


सदर शासन निर्णय उर्जा विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०८१८१८०६२८४२१६ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SANJEEV HARISHCHANDRA DHURI 


SANJEEV 100010 irl 
HARISHCHAN 222 
DRA DHUR) Eee” 
(सं.ह. धुरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१ मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव 

२ मा.मंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, 

३. सर्व मंत्री यांचे खाजगी सचिव 

४. मा.मुख्यसचिव 

५. सर्व अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. प्रधान सचिव (नियोजन) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

9 महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ व २ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा), मुंबई/नागपूर 

८. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई 

९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

qo. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

११. सर्व विभागीय आयुक्त, 

१२. सर्व जिल्हाधिकारी, 

१३. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

१४. सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५. सहसचिव / उप सचिव/अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१६. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 

१७. सर्व उपायुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय 

१८. सर्व जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, 

१९. निवड नस्ती (का.१४८१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


